जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या गट 
विमा योजनेच्या बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे 
परिगणितीय तक्ते - सन २०२४. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२४/प्र.क्र.९४/आस्था-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक: २१ जून, २०२४ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक-विमा-१०९०/प्र.२८०/१८, 
दिनांक ०१ सप्टेंबर १९९० 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक-गवियो-२०१९/प्र.क्र.४३/आस्था-५, 
दिनांक १९ मार्च २०२०. 
3) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक-गवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/आस्था-५, 
दिनांक १५ एप्रिल २०२१. 
४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक-गवियो-२०२३/प्र.क्र.३१/आस्था-१०, 
दिनांक १६ मार्च २०२३. 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- गवियो-२०२३/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन, 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२४. 
६) सहाय्यक संचालक(गवियो), ळेखा व कोषागारे, मुंबई यांचे पत्र क्र.गवियो/२०२३/ 
जि.प.क.ग.वि.यो/परिगणितीय तक्ते सन २०२४/२८/१९/१०७२, दिनांक २८ फेब्रुवारी, 
२०२४ 
शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी, २०२४ ते ३१ डिसेंबर, २०२४ या 


वर्षात गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना देय होणाऱ्या बचत 


निधीचे लाभ प्रदान करण्याचे dad निर्गमित करण्यात आले होते. 


२. संदर्भाधीन अनुक्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचारी गट 
विमा योजना-१९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२४ या कालावधीत 


गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना मिळणाऱ्या 


बचत निधीच्या लाभाचे परिगणितीय cat निर्गमित केलेले आहेत. त्यास अनुसरुन सन २०२४ या वर्षात 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२४/प्र.क्र.९४/आस्था-१० 


सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या / आलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बचत निधीच्या लाभाचे 
परिगणितीय dat निर्गमित करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार यासोबत जोडलेल्या परिगणितीय 
TARGA २०२४ या वर्षात गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या/आलेल्या जिल्हा परिषद 
कर्मचाऱ्यांना या परिगणितीय तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे, प्रति युनिटकरीता बचत निधीचे संचित रकमेचे 
लाभ प्रदान करण्यात यावेत. 


३. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते ३१ 
डिसेंबर, २०२४ या कालावधीत राजीनामा/सेवानिवृत्त/सेवेत असताना मृत्यू पावल्याने व इतर अन्य 
काही कारणाने ज्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे गट विमा योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येईल त्या 
कर्मचाऱ्यांना/ त्यांच्या वारसांना या सोबतच्या परिगणितीय तक्‍्त्यानुसार देय होणारी बचत निधीची 
रक्कम देण्याबाबत आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. शासन पुढे असेही आदेश देत आहे की, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या गट 
विमा योजनेतील तरतुदीनुसार बचत निधीमधील रकमेवर दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून दरसाल 
दरशोकडा ७.१ टक्के दराने (तिमाही चक्रवाढ होणारे) व्याज आकारण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद 
कर्मचारी गट विमा योजना-१९९० च्या विमा निधीमधील संचित रक्‍्कमांवर दरसाल दर शेकडा ४ टक्के 
या दरात कोणताही बदल झाला नसल्याने याच दराने विमा निधीमधील संचित रकमांवर व्याजाची 
आकारणी करण्यात यावी. 


५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या २४८ व्या 
परंतुकानुसार तसेच शासनाला समर्थन करणाऱ्या अन्य अधिकाराचा वापर करुन सोबतचा परिगणितीय 
dat सहायक संचाळक (गवियो), लेखा व कोषागारे, मुंबई यांचे चे पत्र क्र.गवियो/२०२४/ 
जि.प.क.ग.वि.यो./परिगणितीय तक्‍ते/सन २०२४/२८/१९/१०७२, दि.२८ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या परिगणनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२११६०४५४२१२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
AJAY KACHRUJI 
PAWAR 


(अजय क. पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर ( दोन प्रतीत), 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर ( दोन प्रतीत), 
३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 
पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२४/प्र.क्र.९४/आस्था-१० 


४. विभागीय आयुक्त (सवी, 

५. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सर्व ), 

६. जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व), 

७. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (सर्व ), 

८. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती, 

९, संचालक, लेखा व कोषागारे कार्यालय, मुंबई, 

१०.संचालक (विमा), विमा संचालनालय, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, बांद्रा ( पूर्व ), मुंबई-४०० ०५१, 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व ), 

१२.वित्त विभाग (व्यय १५) व (शासकीय हमी), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१३.कक्ष अधिकारी, कार्यासन आस्था-७, आस्था-८, आस्था-९, आस्था-१०, आस्था-११, 
आस्था-१२, वित्त-१, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-१०, ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२४/प्र.क्र.९४/आस्था-१० 
Te FRET विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- गवियो २०२४/प्रक्र.९४/आस्था.१०, ai YH, ow Mads SI. 171 
मृत्यू, सेवानिवृत्ती, सेवा समाप्ती इत्यादी कारणामुळे योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणाऱ्या महिन्याच्या अखेरीपर्यंतच्या प्रत्येक महिन्याला रु. ६०/- प्रमाणे अंशादान करणाऱ्या 
सदस्याच्या बचत खात्यामध्ये संचित होणारी बचत निधीची व्याजासह देय होणारी एकूण रक्‍कम दर्शविणारा तक्‍ता.. 
सन २०२४ यावर्षी सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास देय होणारी रक्‍कम. 


बचतनिधीचा सदस्य 
होण्याचा दिनांक 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


जानेवारी | फेब्रुवारी | मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२४/प्र.क्र.९४/आस्था-१० 


28 2k 2 2 2k 2k 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


